अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या 
तथापि जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करू 
शकलेल्या, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील 
अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांसाठी अधिसंख्य पद 
निर्माण करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक मलोआ ११२०/ प्र.क्र. १२२/ २०२०/ का. मलोआ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक - ०७ ऑगस्ट, २०२४. 
वाचा - 
१) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी २०१८/ प्र. क्र. ३८/ १६-ब, 
दिनांक २१ डिसेंबर, २०१९. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी २०२०/ प्र. क्र. १८७-ओ/ १६-ब, 
दिनांक ३० जून, २०२०. 
३) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र. ५९/ अ.ज./ अधिसंख्यपदे/ २०२०/ पाच, दिनांक २९ 
सप्टेंबर, २०२० आणि दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२०. 
४ सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी २०१८/ प्र. क्र. ३०८/ १६-ब, 
दिनांक २८ ऑक्टोबर, २०२१ 
५) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र. ५९/ अ.ज./ अधिसंख्यपदे/ २०२०/ एक, 
दिनांक ०४ जुले, २०२४. 


प्रस्तावना - 
संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयानुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील अपील क्रमांक 


८९२८/ २०१५ (चेअरमन अँड मॅनेजिंग डायरेक्टर, एफ.सी.आय. आणि इतर विरुध्द wear बालाराम बहिरा व 
इतर याचिकांमध्ये दिनांक ६ जुले, २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयातील क्रमांक १ मध्ये अनुसुचित जमातीच्या (अ) 
ते (इ) प्रकरणी अनूसूचित जमातीच्या कर्मचाऱ्यांची संवर्गनिहाय संख्या निश्चित करुन त्यांच्या सेवा दिनांक ३१ 
डिसेंबर, २०१९ पर्यंत अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याच्या सूचना सर्व प्रशासकीय विभागांना खुद्द व त्यांच्या 
अधिपत्याखाळीळ शासकीय/ निमशासकीय कार्यालयांना देण्यात आल्या आहेत. संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील 
शासन निर्णयानुसार ही पदे अधिसंख्य ठरविण्याबाबत अधिकार प्रशासकीय विभागाला देण्यात आले आहेत. 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने संदर्भाधीन क्रमांक ५ येथील पत्राद्वारे त्यांच्या कार्यालयातील, श्री. वि. गो. 
शिरसाठ, कक्ष अधिकारी आणि श्री. प्र. फा. बटराखाये, सहायक कक्ष अधिकारी यांची जातपडताळणी प्रमाणपत्र 
अवैध ठरल्यामुळे एकूण २ अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याबाबतचा प्रस्ताव या विभागास सादर केला आहे. त्यास 
अनुसरुन संदर्भाधीन क्रमांक १ व २ येथील शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील १ अधिकारी व 
१ कर्मचारी मिळून २ अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याची व या पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मलोआ ११२०/ प्र.क्र. १२२/ २०२०/ मलोआ 


शासन निर्णय - 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या अधिकारी तसेच कर्मचारी यांच्या 


सेवा दिनांक २१ जुले, २०२४ ते दिनांक २० जून, २०२५ पर्यंत अधिसंख्य ठरविण्यात येत आहेत. 


अ. | अधिकारी | शासन सेवानिवृत्तीचा | मूळ नियुक्‍ती सध्या । अ.ज. प्रमाणपत्र अवैध/ 
क्र. कर्मचारी | सेवेतील | दिनांक झालेले पद कार्यरत | अन्य मागास प्रवार्गाचे जात 
यांचे नाव । नियुक्तीचा असलेले | प्रमाणपत्र सादर केले 
दिनांक पद किंवा कसे ? असल्यास 

कोणत्या मागास प्रवर्गाचे 
जात वैधता प्रमाणपत्र 
सादर केले. 

हिं २ ३ ४ षु & 9 

| श्री.वि.गो. | 8 २८ फेब्रुवारी, | विक्रोकर निरीक्षक | कक्ष अ.ज. समिती नाशिक 
शिरसाठ | जानेवारी, | २०३८ (श्री. शिरसाठ हे | अधिकारी | यांनी सन २००५ मध्ये 

२००९ सन २००९ पासून अ.ज. प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र 
शासन सेवेत वैध ठरवले. तथापि अ.ज. 
विक्रीकर निरीक्षक प्रमाणपत्र पडताळणी 
पदावर कार्यरत समिती नंदूरबार यांनी 
होते परंतु दिनांक ३ जून, २०१९ 
आयोगाच्या रोजी श्री. शिरसाठ यांचे 
कार्यालयात अ.ज. प्रवर्गाचे 
दिनांक १७ जातप्रमाणपत्र अवैध 
ऑगस्ट, २०१५ ठरवले व नाशिक अ.ज. 
रोजी रुजू झाले.) प्रमाणपत्र पडताळणी 

समितीने निर्गमित केलेले 
अ.ज. प्रमाणपत्र रद्द केले. 
नंदूरबार अ.ज. प्रमाणपत्र 
पडताळणी समितीने 
दिलेल्या निर्णया विरुध्द 
मा. उच्च न्यायालय मुंबई 
येथे ३७९०/२०१९ येथे श्री. 
शिरसाठ यांनी रिट 
याचिका दाखळ केली 
आहे. 

2 श्री. प्र. १० ३१ लिपिक- सहायक | अ.ज. चे प्रमाणपत्र अवैध 
फा. ऑगस्ट, | ऑक्टोबर, | टंकलेखक कक्ष विमाप्र जात वैधता 
बटराखाये | १९९३ २०३० अधिकारी | प्रमाणपत्र सादर केले 

आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मलोआ ११२०/ प्र.क्र. १२२/ २०२०/ मलोआ 


०२. उपरोक्त संदर्भाधीन क्रमांक १, २ आणि ४ येथील शासन निर्णयातील सूचना विचारात घेऊन उपरोक्त 
तक्त्यातील १ अधिकारी व १ कर्मचारी यांना दिनांक २१ जुले, २०२४ ते दिनांक २० जून, २०२५ पर्यंत म्हणजेच 
११ महिन्यांच्या काळावधीसाठी 2 अधिसंख्य ठरवलेल्या पदांवर नियुक्‍ती देण्यात यावी. 


०३. उपरोक्त तक्त्यातील अधिकारी/ कर्मचारी दिनांक २१ जुले, २०२४ ते दिनांक २० जून, २०२५ पर्यंत 
किंवा सेवेत राहिले असते तर ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत किंवा शासनाने गठीत 
केलेल्या अभ्यासगटाच्या शिफारशी झासनास प्राप्त होवून त्यावर शासनाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत यापैकी जे 
आधी घडेल तोपर्यंत अधिसंख्य पदावर नियुक्‍त करण्यास मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


०४. या आदेशान्वये निर्माण केलेल्या 2 अधिसंख्य पदावर उपरोक्त १ अधिकारी व १ कर्मचारी यांना नियुक्‍ती 
देण्याबाबतचे तसेच अधिसंख्य पदावरील Mya परिच्छेद २ प्रमाणे मुदतवाढ देण्याबाबतचे sear 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने संदर्भाधीन क्रमांक १ व ४ येथील शासन निर्णयानुसार तात्काळ निर्गमित करावेत 
व त्याची प्रत शासनास सादर करावी. 


०५. सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०८०७१४४७४५९४०७ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SMITA PRASAD 
JOSHI 


(स्मिता जोशी ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र - १ मुंबई. 
२. महालेखापाल (लेखा व परीक्षा), महाराष्ट्र - १ मुंबई. 
३. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. (पत्राने) 
४. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७. मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई. 

८. सहसचिव/उपसचिव (आस्थापना) संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. उपसचिव, कार्यासन- आरक्षण-२ (१६-ब), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. कक्ष अधिकारी (कार्यासन-आपुक), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-प्रशा-१/ प्रश्‍ा-२), मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवडनस्ती (कार्यासन - मलोआ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


